महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-५०१६/प्र.क्र.१७९/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २८ ऑक्टोबर, २०१६. 


आदेठा 


ज्याअर्थी, श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) यांना मा. 
विशेष न्यायालय, रत्नागिरी यांनी विशेष प्रकरण क्र.१०/२०१५ मध्ये दि.५.१०.२०१६ च्या 
न्यायानिर्णयान्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ चे कलम ७ अंतर्गत दोषी ठरवून ५ वर्षे 
सश्रम कारावास व रु.१०,०००/- दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 
१९८८ चे कलम १३(क)(ड) सह १३ (२) अंतर्गत दोषी ठरवून ५ वर्षे सश्रम कारावास व रु.१०,०००/- 
दंड ठोठावला आहे. सदर न्यायनिर्णयानुसार श्री. चिंचाळकर यांना दि.५.१०.२०१६ ते 
दि.१०.१०.२०१६ पर्यंत रत्नागिरी विशेष कारागृह, रत्नागिरी येथे शिक्षाधिन बंदी म्हणून ठेवण्यात आले 
होते. तद्नंतर दि.१०.१०.२०१६ रोजी जामीन आदेशान्वये त्यांना कारागृहातून जामीनावर मुक्‍त 
करण्यात आले. 


२. त्याअर्थी सदर घटनेच्या अनुषंगाने श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक (गट-अ), राज्य 
उत्पादन शुल्क हे सिद्धापराध ठरून त्यांना ४८ तासांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा झाळी 
असल्याने व त्यांना ४८ तासांहून अधिक कालावधीसाठी रत्नागिरी विशेष कारागृह, रत्नागिरी येथे 
शिक्षाधिन बंदी म्हणून ठेवण्यात आले असल्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ 
च्या नियम ४ च्या पोटनियम (४) (२) मधील तरतुदीनुसार बंदीवासात ठेवल्याच्या दिनांकापासून 
म्हणजेच दि.५.१०.२०१६ पासून श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
(गट-अ) हे शासन सेवेतून निलंबित झाल्याचे मानण्यात येत आहे आणि पुढील आदेश काढले 
जाईपर्यंत ते निलंबित राहतील. 


३. आणखी असेही आदेश देण्यात येत आहेत की, जोपर्यंत हे आदेश अंमलात असतील तेवढ्या 
कालावधीसाठी श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे मुख्यालय 
कोल्हापूर हे राहील. तसेच त्यांना आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय 
मुख्यालय सोडता येणार नाही. 


४. हे आदेश अस्तित्वात राहतील त्या कालावधीसाठी श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ 
नुसार निर्वाह भत्ता व त्यावर अनुज्ञेय महागाई भत्ता व इतर पूरक भत्ते देय राहतील. त्याप्रमाणे त्यांनी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा, निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने नियम १९८१ च्या नियम ६९ पोटनियम (४ अन्वये आवश्‍यक असलेले 
प्रमाणपत्र दिल्याखेरीज त्यांना निर्वाहभत्ता देण्यात येऊ नये. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-५०१६/प्र.क्र.१७९/राउशु-१ 


५. याबाबत पुढे असेही आदेश देण्यात येत आहेत की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम १६ च्या तरतूदी लक्षात घेता निलंबित असताना श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर यांनी नोकरी स्वीकारणे किंवा धंदा करणे अनुज्ञेय असणार 
नाही. निलंबित असताना, त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा धंदा केल्यास ते 
गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी ठरतीळ आणि तद्नुसार कार्यवाहीस पात्र ठरतील. तसेच, अशा बाबतीत ते 
निर्वाह भत्त्यावरील आपला हक्क गमावून बसतील. 


६. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६१०२८१२३६४७६७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Punam Hiraman 
. Wagde 
PunamM HiraMan obw:c-in,o-covemment of 
Maharashtra, ou=Joint Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Wa g d e cn=Punam Hiraman Wagde 
Date: 2016.10.28 12:39:54 +05'30' 


(पु. हि. वागदे ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. विजय पिराजी चिंचाळकर, अधीक्षक, 
राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर. 
(आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता अग्रेषित:- 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (दोन जादा प्रतींसह) 

आपणास विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशाची एक प्रत, श्री. विजय पिराजी 

चिंचाळकर, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर यांचेवर त्वरीत बजावून दुसऱ्या 

प्रतीवर त्यांची दिनांकासहीत पोच स्वाक्षरी घेऊन सदर स्वाक्षरीत प्रत शासनास तात्काळ 

पाठवावी. 

२) विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर विभाग, 

3) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५) अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-११, मंत्रालय, मुंबई, 
८) निवडनस्ती-राउशु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


